सन 2023-28 करीता चंद्रपूर जिल्हयातील 
चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र 
स्थापन करणे (४४१५ ०१९२) निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१२/४८/२०२३-२४, दिनांक २४.४.२०२३ 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०/फ-९, दिनांक २२.०५.२०२३ 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९, दिनांक १६.०६.२०२३ 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१२/११४/२०२३-२४, दिनांक १७.०५.२०२३ 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१२/१७२/२०२३-२४, दिनांक ०६.०६.२०२३ 
७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९, दिनांक २०.०७.२०२३ 
८. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९, दिनांक ०१.०९.२०२३ 
९. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९, दिनांक 02.99.2023 
१०. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ 
११. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९, दिनांक ११.०३.२०२४ 
१२. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली (स्थित-चंद्रपूर) यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
३/खर्च/८६७/२०२३-२४, दिनांक २४.०१.२०२४ 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मबांविम/बीआरटीसी/ 
प्र.क्र.9६/(२१-२२)/११०८, दिनांक १६.०१.२०२४ 
१४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/ २०२२/ प्र.क्र.२४/फ-९ दि.२३.०२.२०२२ 
१५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/ २०२३/ प्र.क्र.४०/फ-९ दि.०३.०४.२०२३ 
१६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/ २०२४/ प्र.क्र.०७/फ-९ दि.१९.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करिता चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे 
(४४१५-०१९२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.२५००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. वाचा येथील 
नमूद क्र.३, ४, ७, ८, ९ व ११ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु.८००.४७ लक्ष अनुदान वितरीत केले आहे. 


IIR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९ 


वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१० येथील दिनांक ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींचा उर्वरित संपूर्ण निधी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत विविध उद्दिष्टांसाठी निश्चित केलेल्या 
मर्यादेनुसार बीम्स प्रणाळीवर त्या त्या उद्दिष्टांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली स्थित चंद्रपूर व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर येथील प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने वाचा येथील क्र.१२ 
व १३ येथील प्राप्त चाळू बाब प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली (स्थित-चंद्रपूर व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांचेकडून वाचा येथील नमूद क्र.१२ व १३ नुसार प्राप्त प्रस्ताव व वित्त 
विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.१ व १० चे परिपत्रक व बीम्स प्रणालीवरील निधी उपलब्धता विचारात घेता, 
संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली स्थित चंद्रपूर येथील प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करण्याच्या 
अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांना चिचपल्ली (ता.जि.वंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व 
प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे (४४१५-०१९२) या योजनेमधून ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.६६१.४२ लक्ष व ५३-मोठी 
बांधकामे अंतर्गत रु.३२५.८४ लक्ष असे एकूण रु.९८७.२६ लक्ष इतका निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजनेमधील प्रस्तावित बाबनिहाय कामे या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करावयाची 
रक्‍कम (रु.लक्ष) 
षि चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या १९९.८५ 
प्रशासकीय इमारत (शौक्षणिक इमारतीमध्ये बदल करुन बांधकाम करणे) 
बांधकाम करणे 
२ Construction of workshop & kitchen building for Bamboo 440.00 


Research & Training Centre at Chichpalli Ta. Dist. Chandrapur 


Bi) Construction of additional water tank and Allied Electrical Work 800,00 
for Augmentation of Fire Frightening System in the premises of 
Bamboo Research & Training Centre at Chichpalli Ta. Dist. 
Chandrapur 


४ । ऊती संवर्धन (टिश्यू कल्वर) प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यासाठी २३७.४१ 
लागणारे साहित्य व मनुष्यबळ 


एकूण :- ९८७.२६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९ 
अटी व ari: 


3 


Gu, 


Go 


११ 


१२. 


१२३. 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 


निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, विहित खरेदी प्रक्रिया 
नियमावली, ई-निविदा कार्यपध्दती, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे 
पालन करावे. 

सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 


विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महाळलेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, 
आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 


SR अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 


,सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ रोजीचे 


परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


IIR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९०/फ-९ 


१४. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे केली 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 
उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान BY ४४१५, कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण यावरील 
भांडवली खर्च, ०६ वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (००४) 
संशोधन (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली (४४१५ ०१९२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ 
या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.९१/२०२४/व्यय-१०, दि.१२.०३.२०२४ अन्वये तसेच 
वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ चे परिपत्रक आणि वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/॥/५/.॥॥8॥॥8/8918.90५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१६२४०७३०१९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
V | V F K V | AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d 


4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb01 7e4922f7356cc5edc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VIIAY HOSHING 


Date: 2024.03.14 17:22:57 +05'30' 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर. 

६. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


